कोव्हीड-१९ विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 


करावयाच्या विविध उपाययोजनांसाठी 
महाव्यवस्थापक, बेस्ट (BEST) यांना निधी 
वितरित करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.१२१/म-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १८ नोव्हेंबर, २०२१ 


संदर्भ : १) केंद्र शासन,गृह मंत्रालय,यांचे पत्र क्र. ३३-४/२०२०-॥॥/॥-, दि. १४ मार्च, २०२० 

२) केंद्र शासन,गृह मंत्रालय,यांची पत्रे W. 33-¥8/2020-NDM-l, दि.२८ मार्च, २०२०, 

दि.१५ एप्रिल, २०२१ 
३) शासन निर्णय, समक्रमांक, दि. १६.३.२०२० , दि. २८.३.२०२०, 
दि.०३.४.२०२०,दि. २१.४.२०२०, दि. २९.५.२०२० व दि. २५.६.२०२० 
8) शासन निर्णय,क्रमांक :सीएलएस-२०२०/प्र.क्र.१९८/म-३,दि.२७.७9.२०२० व 
दि.२९.७.२०२० 
५) झासन निर्णय, क्रमांक :- सीएलएस-२०२०/प्र.क्र.२५३/म-३, दि.३०.०९.२०२० 
६) शासन निर्णय, क्रमांक :- सीएलएस-२०२०/प्र.क्र.१९८/म-३, दि.१६.०४.२०२१ 
७) महाव्यवस्थापक, बेस्ट यांचे दि.३०.०६.२०२१ रोजीचे पत्र 
८) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग,क्र.सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.१२१/म-३, 
दि.०२.११.२०२१ 

प्रस्तावना: 

राज्यामध्ये कोव्हीड-१९ विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करावयाच्या विविध उपाययोजना 
करण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून निधी मागणीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या 
प्रस्तावांची विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली छाननी करण्यासाठी संदर्भाधीन क्रमांक ६ येथील शासन 
निर्णयान्वये विभागीय छाननी समिती गठीत करण्यात आली आहे. महाव्यवस्थापक, बेस्ट यांनी राज्य आपत्ती 
प्रतिसाद निधीमधून निधी मागणीबाबतचा प्रस्ताव संदर्भाधीन क्रमांक ७ येथील पत्रान्वये शासनास पाठविला आहे. 
सदर प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी राज्य कार्यकारी समितीची बैठक दिनांक २३.०८.२०२१ रोजी आयोजित 
करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्य कार्यकारी समितीने दिनांक २३.०८.२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत 
दिलेल्या मान्यतेनुसार कोव्हीड-१९ संदर्भातील विविध उपाययोजना करण्यासाठी निधी वितरित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

कोव्हीड-१९ विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मागील वर्षातील व चालू आर्थिक वर्षामध्ये राज्य आपत्ती 
प्रतिसाद निधींची मानके व बाबींनुसार करावयाचा खर्च भागविण्याकरिता महाव्यवस्थापक, बेस्ट यांच्याकडून 
प्राप्त झालेल्या शिफारशी व राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या बाबी विचारात घेऊन राज्य कार्यकारी समितीने 
दि.२३.०८.२०२१ रोजीच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या मान्यतेनुसार राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विभागीय, 
कोकण यांच्यामार्फत जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांना (बेस्ट उपक्रमाकरिता) रू.२९०००.०० लक्ष (रूपये दोनशे 
नव्वद कोटी फक्त) इतका निधी खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.१२१/म-३ 


अ.क्र बाब लेखाशीर्ष । निधी (रू.लाखात) 
अ | ळॉकडाऊन दरम्यान बेस्ट उपक्रमाने पुरविलेल्या | २२४५ ४१४१ ७९६६.०० 
सुविधाबाबत 
ब Mission Begin Again अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य | २२४५ २४०७ १९६१२.७५ 
रस्ते परिवहन मंडळ यांच्या बसेस भाडयोन घेऊन 
सेवा पुरविल्याबाबत 
क । इतर २२४५ २४०७ १४२१.२५ 
एकूण २९०००.०० 


या शासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यात येत असलेल्या निधीचा विनियोग खालील बाबींपैकी विभागीय 
छाननी समितीच्या बैठकीत मान्य केलेल्या बाबींवर तसेच संदर्भाधीन w.4 येथील शासन निर्णयान्वये राज्य 
आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून अनुज्ञेय असलेल्या बाबींवर खर्च करण्यात यावा. 


1. Measures for quatantine sample collection and screening : 
(a) Provision for temporary accommodation, food, clothing, medical care etc. for people affected 


and sheltered in quarantine camps (other than home quarantine) or for cluster containment 
operations. 

(b) Cost of consumables for sample collection. 

(c) Support for checking screening and contact tracing. 


2. Procurement of essential equipment’s/labs for response to COVID-19: 

(a) Cost of setting up additional testing laboratories within the Government and the cost of 

consumable and testing kit. 

(७) Cost of personal protection equipment for healthcare, municipal, police and fire 

authorities 

(c) Cost of Thermal Scanners, Ventilators, Air Purifiers, Oxygen generation and storage plant in 
hospitals, strengthening ambulance services for transport of patients, setting up containment 
zones, Covid-19 hospital, Covid-19 care centers and consumables in the Government hospitals. 


२. राज्य कार्यकारी समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार वरील बाबींवरील खर्च भागविण्यासाठी विभागीय 
आयुक्त, कोकण , यांना जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांच्यामार्फत (बेस्ट उपक्रमाकरिता) एकूण रू.२९०००.०० 
लक्ष (रूपये दोनशे नव्वद कोटी फक्त) इतका निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

उपरोक्त प्रमाणे मंजूर निधी बीम्स प्रणालीवर संबंधित विभागीय आयुक्‍त, कोकण यांना कार्यासन म-११ 
यांनी वितरित करावा. 
३. वरील निधी खर्च करताना संदर्भाधीन क्रमांक ३ व ५ येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या 
सुचनांचे पालन करण्यात यावे. तसेच ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी 
सदर निधी खर्च करण्यात यावा. सदर निधी अनावश्‍्यकरित्या HERA करून बँक खात्यामध्ये काढून ठेवण्यात 
येवू नये. या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेतच खर्च करण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.१२१/म-३ 


४. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या निधीतून दरमहा करण्यात आलेल्या खर्चाचा 
तपशील केंद्र शासनाने तयार केलेल्या www.ndmis.mha.gov.in या प्रणालीमध्ये संबंधित जिल्हयांनी भरावा. 
सदर माहिती या प्रणालीमध्ये न भरल्यास पुढील निधी वितरीत केला जाणार नाही. 

५. सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आहरित करण्यात येणाऱ्या कार्यालयाच्या 
स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व महालेखापाल कार्यालयाशी 
त्रैमासिक ताळमेळ घेण्यात यावा. तसेच राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून उपलब्ध करून दिलेला उपरोक्‍त 
निधी खर्ची पडल्यानंतर तातडीने निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधितांकडून प्राप्त करून घेवून एकत्रितरित्या 
शासनास सादर करण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्‍त यांची राहील. 

६. वरील प्रयोजनासाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक सी-६, प्रधान लेखाशीर्ष २२४५ - नैसर्गिक आपत्तीच्या 
निवारणासाठी अर्थसहाय, ८०, सर्वसाधारण, ८००, इतर खर्च, (९१) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या 
मानकानुसार खर्च, (९१) (०२) कोव्हीड-१९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यावरील खर्च(अनिवार्य ), ३१ सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेतर)(२२४५ ४१४१) व मागणी क्र.सी-६, प्रधान SERA २२४५- नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी 
अर्थसहाय्य, (९२)(०१) इतर खर्च (अनिवार्य), ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२४५ २४०७) या लेखाशीर्षाखाळी 
उपलब्ध तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 

७. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक : अनौ.सं.३९१/२०२१/व्यय-९, 
दिनांक १२.१०.२०२१ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२११११८१४५४०७६३१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Digitally signed by Sanjay Audumbar 
Dharurkar 
Date: 2021.11.18 14:58:59 +05'30' 


(संजय औ. धारूरकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 

२. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्राळय,मुंबई, 

३. मा. विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा/विधान परिषद), विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
४. महाराष्ट्र विधानमंडळाचे सर्व सन्माननीय विधान सभा/विधान परिषद सदस्य, 

५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय,मुंबई, 

६. प्रधान सचिव (सार्वजनिक आरोग्य विभाग),जी.टी.हॉस्पीटल, मुंबई, 

७. आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. विभागीय आयुक्‍त, कोकण 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.१२१/म-३ 


९. जिल्हाधिकारी, मुंबई हहर 

१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
११. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) १/२,महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 

१२. संचालक, लेखा व कोषागारे ,मुंबई 

१३. लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई, 

१४. मा.मंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

१५. मा. राज्यमंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 
१६. वित्तिय सल्लागार व सहसचिव,मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१७. कार्यासन अधिकारी (म-११), मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्राळय,मुंबई 
१८.वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/अर्थ-६),मंत्राळय,मुंबई 

१९. निवड नस्ती (कार्यासन/ म-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


